RNI No. MAHBIL/ 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ५ , अंक ९ १ ] 


बुधवार , जुलै १० , २०१९ / आषाढ १९ , शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ९, किंमत : रुपये ९.०० 


: 


असाधारण क्रमांक २२५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


विभाग 


गृह 
दुसरा मजला, हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ९ जुलै २०१ ९ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील ) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम , १९९९. 

क्रमांक एमपीआय-२०१६/ प्र.क्र .१२९/पोल-११ . ज्याअर्थी, सिटी लिमोझीन कंपनी (यात यापुढे उक्त वित्तीय संस्था 
असा निर्देश करण्यात आला आहे ) या वित्तीय संस्थेचे अध्यक्ष / संचालक यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपुर्तीनंतर 
परत करण्यास कसूर केली आहे, अशा तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, आरोपींविरुद्ध आर्थिक गुन्हे शाखा, मुंबई येथे गुन्हा रजि . क्र . ७४/२००७, भा.दं.वि. कलम ४०६, ४२०, 
१२० ( ब) सह महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या ( वित्तीय संस्थांमधील ) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ च्या कलम ३ व कलम ४ , ५ , 
६ पी.सी.एम.सी.बी. अॅक्ट , १९ ७८ अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की , उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे अध्यक्ष / संचालक 
ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत करण्याची शक्यता नाही आणि म्हणून , राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचेरक्षण करावे 
लागेल; 


( १ ) 


भाग चार - ब - २२५–१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, जुलै १०, २०१ ९ / आषाढ १ ९, शके १ ९ ४१ 


. 


आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त वित्तीय संस्थेकडून आणि त्यांच्या 
अध्यक्ष / संचालकांकडून आणि उक्त वित्तीय संस्थेकडून गोळा केलेल्या ठेवींमधून आणि ठेवींतून संपादित करण्यात आलेली 
आहे असे अभिकथित आहे ; 

ज्याअर्थी आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या ( वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधी संरक्षण अधिनियम , १ ९९९ ( २००० चा महा.१६) 
(यात यापुढे ज्याचा — उक्त अधिनियम असा निर्देश करण्यात आला आहे) याच्या कलम ४ चे पोट - कलम ( १), कलम ५ 
आणि कलम ८ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , 

( क ) अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, उक्त वित्तीय संस्थेची आणि त्यांचे अध्यक्ष / संचालक यांच्या नावे 
असलेली मालमत्ता जप्त करीत आहे. 

( ख ) उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे संचालक यांच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 
उप जिल्हाधिकारी (निवासी), मुंबई शहर जिल्हा, फोर्ट , मुंबई यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 

उक्त अधिनियमान्वये नियुक्त करण्यात आलेल्या पदनिर्देशित न्यायालयातील विशेष सरकारी अभियोक्ता , विशेष 
न्यायालयात अर्ज दाखल करताना सक्षम प्राधिकाऱ्यास आवश्यक ते सहाय्य करतील . 

अनुसूची 
आरोपी यांच्या जप्त करावयाच्या मालमत्तेची सूची खालीलप्रमाणे आहे : 
( अ ) जंगम मालमत्ता - गोठविण्यात आलेली बँक खाती 


अ . 


खाते क्रमांक 


खात्याचे 


बँकेचे नाव 


मालकाचेनाव 


खात्यात जमा शिल्लक 
रक्कम रक्कम 


ट्रॉन्सफर 
रक्कम 


क्र . 


प्रकार 


१ 


११३१६०४ 


५४०३२ 


चालु 
खाते 


रॉयल बँक सिटी 
ऑफ 

लिमोझिन ( इं) 
स्कॉटलॅण्ड 

लि . 


ऑफीशियल 
लिक्वीडेटर 
कार्यालयात 
ट्रॉन्सफर 


२ 


७२८ ९९ १ 


३५०१७८७ 


चालु 
खाते 


रॉयल बँक सिटी 
ऑफ 

लिमोझिन ( इं ) 
स्कॉटलॅण्ड लि . 


ऑफीशियल 
लिक्वीडेटर 
कार्यालयात 
ट्रॉन्सफर 


my 


१३५२९९ ६ 


६८५६२१.४५ 


चालु 
खाते 


रॉयल बँक सिटी 
ऑफ 

लिमोझिन ( इं) 
स्कॉटलॅण्ड लि . 


डी . आर.ओ. 
चेन्नई 
कार्यालयात 
ट्रॉन्सफर 


४ 


१५५५५४६ 


११ ९ ०३२४.१८ 


चालु 
खाते 


रॉयल बँक | सिटी 
ऑफ 

लिमोझिन ( इं) 
स्कॉटलॅण्ड लि . 


डी . आर.ओ. 
चेन्नई 
कार्यालयात 
ट्रॉन्सफर 


२२५०६०५३१७ ९ 


५६१००००० 


चालु 
खाते 


स्टॅण्र्डड चार्टड अॅण्ड्युस 
बँक 

रिअॅलिटी 
कन्सलटण्टं 
प्रा.लि. 


इनफॉरसमेंट 
डायरेक्टर 
कार्यालयात 
ट्रॉन्सफर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, जुलै १०, २०१ ९ / आषाढ १ ९, शके १ ९ ४१ 


३ 


. 


६ 


२२५०६०५३१३६ 


चालु 
खाते 


स्टॅण्र्डड चार्टड | रे वुड रिट्रीट ३०३००००० 
बँक 

हॉटेल्स 
लि . 


प्रा . 


इनफॉरसमेंट 
डायरेक्टर 
कार्यालयात 
ट्रॉन्सफर 


७ 


सिंडीकेट बँक 


३६३७४२.३ ९ 


५०००१०१००१४ ९ ६०.०० । चालु 

खाते 


सिटी 
लिमोझिन ( इं) 
लि . 


ऑफीशियल 
लिक्वीडेटर 
कार्यालयात 
ट्रॉन्सफर 


८ 


सिंडीकेट बँक 


५०००२०१००५३२२४.०० | चालु 

खाते 


डॉ . बाबासाहेब | २०७०४२.०८ 
आंबेडकर 


ऑफीशियल 
लिक्वीडेटर 
कार्यालयात 
ट्रॉन्सफर 


प्रतिष्ठान 


९ 


CASTY / १७० 


चालु 
खाते 


महा. को . ऑप. सिटी 

को . ६८७२७३५ 
बँक लि . ऑप . क्रेडिट 

सोसायटी 


डी . आर.ओ. 
चेन्नई 
कार्यालयात 
ट्रॉन्सफर 


१० / ९ ५८२५६०००५२७८.०० । चालु 

खाते 


कोटक महिंद्रा सिटी ७७५८८६३.४७ 
बँक 

लिमोझिन ( इं) 
लि . 


डी . आर.ओ. 
चेन्नई 
कार्यालयात 
ट्रॉन्सफर 


११ / ९ ६०२०१००००४२०.०० 


२४ ९ ८३१.४६ 


चालु 
खाते 


कोटक महिंद्रा सिटी 
बँक 

लिमोझिन ( इं ) 
लि . 


ऑफीशियल 
लिक्वीडेटर 
कार्यालयात 
ट्रॉन्सफर 


नोट 


१. डी.आर.ओ. चेन्नई कार्यालयात एकूण ट्रान्सफर रक्कम -९ ६३४८० ९.१० 
२. ऑफीशियल लिक्वीडेटर कार्यालयात एकूण ट्रान्सफर रक्कम -४३७६४३४.८२ 


३. इनफॉरसमेंट डायरेक्टर कार्यालयात एकूण ट्रान्सफर रक्कम- ९ ३२७२७३५ 


एकूण - १०७२८३९७८.९ २ 


भाग चार - ब - २२५-२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब , जुलै १० , २०१ ९ / आषाढ १९ , शके १९ ४१ 


ब ) 


जप्त वाहनाची यादी 


अ . क्र . 


वाहन कार क्र . 


मॉडेल नाव 


नाव 


१ 


एम.एच.-०४ - सी.ई-७८७३ 


केव्हीन एडवर्ड केस्ट्रो 


टाटा सुमो एम 
इंडिका डीएलएस 


२ 


एम.एच.- ०१- जे.ए. - ७१०२ 


संतोष रमेश पगारे 


३ 


सिव्हीक 


नितुल चव्हाण 
संतोष राणे 


४ 


इंडिका डीएलई 


५ 


एम.एच.-०१- ए.सी.- ९ १९ ४ 
एम.एच.-०४ - सी.ई. - ६३८५ 
एम.एच.-०४ - सी.ई.-६४१७ 
एम.एच.-०४ - जे.ए. - ६८११ 
एम.एच. -१२- डी.टी.- २७७३ 


इंडिका डीएलई 


साधना भोसले 


६ 


इंडिका डीएलई 


राकेश लक्ष्मण पवार 


७ 


इंडिका 


अकबर लुथपी पुणे 


८ 


एम.एच.-०४ - सी.ई. - ७७७२ 


इंडिका डीएलई 


मसाजी कांबळे 


एम.एच.-०४ - सी.ई. - ७७६५ 


इंडिका डीएलई 


प्रतिभा डी . नाईक 


१० 


एम.एच.- ०४ - सी.ई.- ७५०४ 


इंडिका कॅब 


संतोष पवार 


११ 


एम.एच. -०४- डी.ई.- ३७१ 


इंडिका डीएलई 


सत्याभामा चौगुले 


१२ 


एम.एच.-०४ - सी.ई. - ७६८० 


इनोव्हा जी ४ 


मिलिंद म्हामूनकर 


१३ 


एम.एच.- ०४- सी.ई. - ७६ ९ ८ 


इंडिका डीएलई 


सलिम रेहमान मुलानी 


१४ 


एम.एच.- ०४ - सी.ई. - ७६४८ 


इंडिका डीएलई 


मनोज वारंग 


१५ 


एम.एच.-०४- सी.ई.- ७६४७ 


इंडिका डीएलई 


शलाका पवार 


१६ 


एम.एच.-०४ - सी.ई. - ७ ९ ७३ 


इंडिका डीएलई 


गजानन वाडकर 


१७ 


तव्हेरा ईलाईट बी ३ 


दत्तात्रय सुर्यवंशी 


१८ 


इंडिका कॅब व्ही -२ 


कृणाल गवळी 


१ ९ 


एम.एच.- ०४ - सी.ई. - ७७५२ 

एम.एच.-०४ - डी.ई -२५ 
एम.एच.-०४ - सी.ई.- ६६०३ 
एम.एच. -०४ - सी.ई. - ७४७१ 
एम.एच.- ०४ - सी.ई.६३८७ 


टाटा स्पेसियो 


विवेक दांडेकर 


२० 


इंडिका डीएलई 


मुरलीधरण अयमबारा 
उमेशविलास घाडगे 


२१ 


इंडिका डीएलई 


२२ 


एम.एच.-०४- डी.ई -१६३ 


तव्हेरा बी ४ 


विनोद चिरकुटराव डोके 
अमोल पदमाकर पोयेकर 


२३ 


इंडिका डीएलएस 


एम.एच.-०१- जे.ए.- ७१ ९० 
एम.एच.-०४ - डी.ई -३६६ 


२४ 


तव्हेरा बी ४ 


लक्ष्मी रामनाथ यादव 


२५ 


एम.एच.- ०१- जे.ए.- ६८१७ 


तव्हेरा बी ४ 


विकास परशुराम भोईर 


२६ 


एम.एच. -०१- ए.ई.- ८४४२ 


एस.एक्स . ४ झे . एक्स. आय. मारुती 


विश्वास जीवराज सटोडिया 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, जुलै १०, २०१ ९ / आषाढ १ ९, शके १ ९ ४१ 


५ 


. 


अ . क्र . 


वाहन कार क्र . 


मॉडेल नाव 


नाव 


२७ 


एम.एच.- ०१-ए.सी.- ९ २१६ 


सी.टी.सी.एक्स.आय. 


सुनिल उमरावलाल शहा 


२८ 


एम.एच.-०१- जे.ए.- ७०९ २ 


टाटा इंडिका कॅब 


चंद्रकांत शंकरराव जाधव 


२ ९ 


एम.एच.-०२- ए. वाय .- २५४६ 


फोर्ड फिस्टा 


शितल सुधीर भुलेशकर 


३० 


एम.एच.- ०१- जे.ए.- ७१८ ९ 


टाटा इंडिका कॅब 


विशाल चंद्रकांत मोरे 


३१ 


एम.एच.- ०१- ए.ई. - ६३७७ 


इनोव्हा जी ४ 


प्रदिप नरसिंह पवार 


३२ 


एम.एच.-०१ -ए.ई -१०३६ 


होंडा सी . आर. व्ही . 


पंकज केशवलाल शाह 


३३ 


एम.एच.-०४ - सी.ई. - ७७१९ 


इंडिका व्ही .२ डी.एल.ई. 


नितिन जगन्नाथ गुजर 


३४ 


एम.एच.-०१- जे.ए.- ७१७७ 


टाटा इंडिका डी.एल.ई. 


मनजित कौर बाली 


३५ 


एम.एच.-०१- जे.ए. - ७०२२ 


सीटी . ई.एक्स.आय. 


नुर आलम समशी 


३६ 


एम.एच.- ०१- ए.सी. - ९ १४३ 


सीव्हीक ऑटो 


कृष्णा डेव्हलपर्स 


३७ 


इंडिका डीएलई 


महेश बनकर 


एम.एच.-०१- जे.ए.- ६८१० 
एम.एच.-०१- ए.सी.- ४२९ ५ 


३८ 


वेरना व्ही.जी.टी. 


दिव्यांग शाह 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अमिताभ 

गुप्ता , 
शासनाचे प्रधान सचिव (विशेष). 


भाग चार - ब - २२५-२अ 


& 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, जुलै १०, २०१ ९ / आषाढ १ ९, शके १ ९ ४१ 


HOME DEPARTMENT 
2nd Floor, Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , Mumbai 400 032 

dated the 9th July 2019 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS (IN FINANCIAL ESTABLISHMENT) ACT, 1999 . 


> 


No. MPI. 2016 / C.R.129/Pol- 11.– Whereas, complaints have been received from number of 
depositors against M /s. City Limouzine (1). Ltd. (hereinafter referred to as " the said Financial 
Establishments”), complaining that they had collected the Fund and have defaulted to return the said 
deposits made by the depositors , on demand ; 

And whereas , an offence has been registered against the accused at EOW , Mumbai vide 
C.R. No. 74/2007 u /s 406 , 420 , 120 (B ) of Indian Penal Code and u /s 3 of Maharashtra Protection of 
Interest Of Depositors ( In Financial Establishment) Act, 1999 with u /s 4 , 5 , 6 ofPCMCB Act, 1978 ; 

And whereas , the State Government is satisfied that the said Financial Establishments and their 
Chairman /Directors are not likely to return the deposits to the depositors and hence the Government 
has to protect the interests of the depositors ; 

And whereas , the properties specified in the Scheduled appended hereto are alleged to have 
been acquired by the said Financial Establishment and its Chairman /Directors from and out of the 
deposits collected by the said Financial Establishment; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of Section 4 , Section 5 , 
Section 8 and Section 12 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial 
Establishment) Act, 1999 (Mah . XVI of 2000 ) (hereinafter referred to as " the said Act”) the Government 
of Maharashtra hereby , -- 

( a ) attaches the properties of the said Financial Establishment and the property in the name 

of its Chairman / Directors as specified in the Schedule ; 
(b) appoint the Deputy Collector (Resident), Mumbai City District, Fort, Mumbai to be the 

Competent Authority to exercise control over the properties attached of the Financial 

Establishment and its Directors ; 
The Public Prosecutor in designated court appointed under the said Act shall render necessary 
to the Competent Authority in filing the application before the Special Court. 


Schedule 


The property of the said accused to be attached is as follows - 
( A ) Movable Property ( Bank A /C .) Freezed Bank Accounts 


A / C No. 


Remarks 


Sr. 
No. 


Type of 

A / C 


Bank 
Name 


Name of the 

party 


Previous 
Balance 


Present 
Balance 


1 


1131604 


Current 


54032 


0 


Royal 
Scotland 
(ABN 
Amro 
Bank ) 


City 
Limouzine (1) 
Ltd. 


Amount 
transfer to 
O.L.H.C , 
Mumbai 


2 


728991 


--Do- 


--- Do----- 


----Do ------ 


3501787 


0 


Amount 
transfer to 
O.L.H.C , 
Mumbai 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, जुलै १०, २०१ ९ / आषाढ १ ९, शके १ ९ ४१ 


A / C No. 


Remarks 


Sr. 
No. 


Type of 

A / C 


Bank 
Name 


Name of the 

party 


Previous 
Balance 


Present 
Balance 


3 


1352996 


Current 


----Do----- 


---- DO ------ 


685621.45 


0 


Amount 
transfer to 
O.L.H.C , 
Mumbai 


4 


1555546 


Current 


---- Do ----- 


---- Do ------ 


1190324.18 O 


Amount 
transfer to 
DRO , 
Chennai 


5 


22506053179 Current 


Standard 
Charted 


Andes Realty 56100000 

561000000 
Consultant 
Pvt. Ltd. 


Transferred 
to E.D 


6 


22506053136 --Do- 


-DO ----- 


303000000 


Transferred 
to E.D 


Reywood 
Retreat 
Motels Pvt. 
Ltd. 


7 


Current 


0 


5000101001 
4960.00 


Syndicate City Limouzine363742.39 
Bank 

(1) Ltd. 


Transferred 
to 0.1. 


8 


--Do- 


--Do 


0 


5000201005 
3224.00 


Transferred 
to O.I. 


Bharatratna 207042.08 
Dr. Baba Saheb 
Ambedkar 
Pratistan 


9 


CASTY / 170 


Current 


0 


Mah . 
State 


City Co - op . 6872735 
Credit 


Transfer to 
Deputy 
Director to 
E.D. 


Co -op . 


10 


Current 


7758863.47 0 


9582560005 
278.00 


Kotak 
Mahindra 


City 
Limouzine (0) 
Ltd. 


Amount 
transfer to 
DRO , 
Chennai 


11 


Current 


249831.46 


0 


9602010000 
420.00 


Kotak 
Mahindra 


City 
Limouzine (0 ) 
Ltd. 


Transfer to 
0.1. 


Note . - 


1. Amount Transfer to Competent Authority Chennai Rs. 9634809.10 
2. Amount Transfer to Official Liquidator, Mumbai Rs. 4376434.82 


3. Amount Transfer to Enforcement Director Rs . 93272735 


Total, 107283978.92 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, जुलै १०, २०१ ९ / आषाढ १ ९, शके १ ९ ४१ 


( B ) List of seized vehicle. 


Sr. No. 


MOTAR CAR NO . 


MODEL NAME 


NAME 


1 


MH -04 -CE -7873 


Tata Sumo M 


Kevin Edward kestro 


2 


MH -01 - JA -7102 


Indica DLS 


Santosh Ramesh Pagare 


3 


MH - 01 - AC - 9194 


Civik 


Nitul Chavan 


4 


MH -04 -CE -6385 


Indica DLE 


Santosh Rane 


5 


MH -04 -CE -6417 


Indica DLE 


Sadhana Bhosale 


6 


MH -04 - JA -6811 


Indica DLE 


Rakesh Laxman Kadam 


7 


MH - 12 -DT-2773 


Indica 


Akber Lutfi Pune 


8 


MH -04 -CE -7772 


Indica DLE 


Masaji Kamble 


9 


MH -04 -CE - 7765 


Indica DLE 


Pratibha D. Naik 


10 


MH -04 -CE -7504 


Indica CAB 


Santosh Pawar 


11 


MH -04 -DE -371 


Indica DLE 


Satyabhama Chogule 


12 


MH -04 -CE - 7680 


Inova G4 


Milind Mahamunkar 


13 


MH -04 -CE -7698 


Indica DLE 


Salim Rehman Mulani 


14 


MH - 04 -CE -7648 


Indica DLE 


Manoj Warang 


15 


MH -04 -CE - 7647 


Indica DLE 


Shalaka Pawar 


16 


MH -04 -CE -7973 


Indica DLE 


Gajanan Wadkar 


17 


MH -04 -CE - 7752 


Tavera Elite B3 


Dattatrai Suryavanshi 


18 


MH -04 -DE -25 


Indica Cab V2 


Krunal Gavali 


19 


MH -04 -CE -6603 


Tata Specio 


Vivek Dandekar 


20 


MH -04 -CE -7471 


Indica DLE 


Murlidharan Ayambara 


21 


MH -04 -CE -6387 


Indica DLE 


Umesh Vilas Ghadge 


22 


MH -04 -DE - 163 


Tavera B4 


Vinod Chirkutrao Doke 


23 


MH - 01 - JA - 7190 


Indica DLS 


Amol Padmakar Poyekar 


24 


MH -04 -DE - 366 


Tavera B4 


Laxmi Ramnath Yadav 


25 


MH -01 - JA -6817 


Tavera B4 


Vikas Parshuram Bhoir 


26 


MH- 01- AE- 8442 


S.X4.Z.X.I. Maruti 


Vishvas Jivraj Satodia 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, जुलै १०, २०१ ९ / आषाढ १ ९, शके १ ९ ४१ 


s 


Sr. No. 


MOTAR CAR NO . 


MODEL NAME 


NAME 


27 


MH - 01 - AC - 9216 


CTCXI 


Sunil Umraolal Shaha 


28 


MH -01 - JA - 7092 


Tata Indica Cab 


Chandrakant Shankarrao 
Jadhav 


29 


MH -02 -AY - 2546 


Ford Fishta 


Shital Sudhir Bhuleshkar 


30 


MH -01- JA -7189 


Tata Indica Cab 


Vishal Chandrakant More 


31 


MH- 01 - AE- 6377 


Inova G4 


Pradeep Narsiha Pawar 


32 


MH- 01 - AE- 1036 


Honda C.R.V 


PankajKeshahvlal Shah 


33 


MH -04 -CE - 7719 


Indica V2 . DLE 


Nitin Jagnath Gujar 


34 


MH -01 - JA -7177 


Tata Indica DLE 


Manjit Kour Bali 


35 


MH -01 - JA -7022 


City EXI 


Noor Alam Samshi 


36 


MH -01 - AC - 9143 


Civik Auto 


Krishna Devlopers 


37 


MH -01 - JA -6810 


Indica DLE 


Mahesh Bankar 


38 


MH -01 - AC - 4295 


Verna VGT 


Diyang Shah 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


AMITABH GUPTA , 


Principal Secretary (Special) to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


